अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, 
सांगळी व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत 
अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते 
दि. ३१/०८/२०२२ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय - मुवाढ -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक:- १५/०३/२०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२१/प्र.क्र.९५/२१/लाक्षेवि आस्था, दि.०२/०९/२०२१. 
२.वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२/०२/२०२२. 
३.अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांचे पत्र जा.क्र. सांपामं/ 
आ- ५/३९०/२०२२, दि.१७/०१/२०२२. 
प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील 
नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, सांगली 
पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांनी त्यांच्या दि.१७/०१/२०२२ च्या पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व 
मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७९१ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २५ पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तिवात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७९१ पदांना 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २५ पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय - 

जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता,सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय, 
कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७९१ 
पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील २५ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार,दि.०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यास खाळील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. कार्यालयाचे नावा । नियत | रुपांतरित लेखाशिर्ष 
क्र अस्थायी । अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
ates  ।वरील 
पदे पदे 
अ) मागणीक्र.आय-३ 
अधीक्षक अभियंता, ठव a २७०१मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
| _ | सांगली पाटबंधारे ८०- सर्वसाधारण, 
मंडळ , (००१) संचालन व प्रशासन 
सांगली. (०२) सामाईक आस्थापना 


(०२)(११) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे 
मंडळ,सांगली (अनिवार्य) (२७०१ ९८८९) 
ब) मागणी क्र.आय-३ 
२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
८०- सर्वसाधारण, 
(००१) संचालन व प्रशासन 
(०४ )परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(०८) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे 
मंडळ,सांगली (अनिवार्य) (२७०१ ९९४२) 


अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली, कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ७९१ पदे 

नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७९१ मंजूर पदांना 
ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rad नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या 
४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत, व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २५ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत 
असेपर्यंत किंवा दि. ३१/०८/२०२२ यापैकीजे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून 
दि. ०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rat 

नसतील, तसेच पदे व्यपगत झाळेळी नसतील. 


पृष्ठ २२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणाळीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट 
/ पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

५. यासर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 
करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि. २२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०३१५१५०३३९५५२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADNYA SHYAM एमी 
M ES H RAM MEN OU = WATER RESOURCES, 


Date: 2022.03.15 15:06:32 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र:- परिशिष्ट- “अ ”व १ते ५ विवरणपत्रे 
प्रत:- 
१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 
३. वित्त विभाग, (व्यय-१२)/अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
४. अधीक्षक अभियंता,सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली. 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत 
असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत 
असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
५. कार्यकारी अभियंता, सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली/ Cy उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, 
ओगलेवाडी/ताकारी म्हैसाळ उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग, सांगली. 
६. कोषागार अधिकारी, सागली. 
. कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशि)/अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/ लाक्षेवि (आस्था), दि.१५.०३.२०२२ चे सहपत्र 

परिशिष्ट “अ 

अधिक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली (लेखापरिक्षण कक्षासह) व मंडळांतर्गत ३ विभागीय 
कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि. ०१.०३.२०२२ ते दि. ३१.०८.२०२२ 


साठी मुदतवाढ 
नियत अस्थायी रुपांतरीत 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव आस्थापनेवरील अस्थायी मुख्य SANT व उपलेखा शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर । आस्थापनेवरील 
पदांची संख्या मुदतवाढ मंजूर 
पदांची संख्या 
Ea ? 3 g ५ 
। सांगली पाटबंधारे मंडळ, ३५ 7 मागणी क्र.आय-३, 
सांगली (लेखा परिक्षण | (सोबत विवरणपत्र- २७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
कक्षातील ४ पदांसह) १) ८० सर्वसाधारण, 
००१, संचालन व प्रशासन, 
(०२) सामाईक आस्थापना, 
(०२) (११ अधीक्षक अभियंता, 
सांगळी पाटबंधारे मंडळ, 
सांगली,(अनिवार्य) (२७०१ ९८८९) 
२ | कार्यकारी अभियंता, ३७३ १२ मागणी क्र.आय-३, 
सांगली पाटबंधारे विभाग, | (सोबत विवरणपत्र- | (विवरणपत्र-५) | २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
सांगली 2) ८० सर्वसाधारण, 
००१, संचालन व प्रशासन, 
(०४), परिरक्षण आस्थापना, 
(०४) (०८) अधीक्षक अभियंता, 
सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
(अनिवार्य) (२७०१ ९९४२) 
३ | कार्यकारी अभियंता, टेंभू २८६ ०७ मागणी क्र.आय-३, 
उपसा सिंचन व्यवस्थापन | (सोबत विवरणपत्र- | (विवरणपत्र-५) | २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
विभाग, ओगलेवाडी ३) ८० सर्वसाधारण, 
००१, संचालन व WIR, 
(०४) परिरक्षण आस्थापना, 
(०४) (०८) अधीक्षक अभियंता, 
सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
(अनिवार्य) (२७०१ ९९४२) 


पृष्ठ २२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


कार्यकारी अभियंता, ९७ ०६ मागणी क्र.आय-३, 

ताकारी म्हैसाळ उपसा । (सोबत विवरणपत्र- | (विवरणपत्र-५) | २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
सिंचन व्यवस्थापन विभाग, ४) ८० सर्वसाधारण, 

सांगली ००१,संचाळन आणि प्रशासन, 


(०४), परिरक्षण आस्थापना, 
(०४)(०८) अधीक्षक अभियंता, 
सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
(अनिवार्य) 

(२७०१ ९९४२) 


एकूण ७९१ २५ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
P RA D NYA S H YAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


M ESH RAM DEPARTMENT 


Date: 2022.03.15 15:06:46 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ -२०२२/प्र.क्र.१३/२२/लाक्षेवि आस्था, दि.१५/०३/२०२२ 


विवरण पत्र १ 
अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
नियत अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
अ.क्र. पदनाम दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ प्रस्तावित अस्थायी पदे 

शि अधीक्षक अभियंता ee 
२ | सहा.अधीक्षक अभियंता शिका 
३ | शाखा अभियंता 
४ लेखाधिकारी टं 
५ | अधीक्षक en 
६ | प्रथम लिपीक ee 
| | प्रमुख दप्तर कारकून २ 
८ | वरीष्ठ दप्तर कारकून 2 
९ | उच्चश्रेणी लघुलेखक ee 
१० | प्रमुख आरेखक ee 
| aa | सहा. आरेखक शशश शश] 
१२ । वरीष्ठ लिपीक 18 
१३ | कनिष्ठ लिपीक 18 
१४ लिपीक नि टंकलेखक 3 
१५ । संगणक कार्यक्रम चालक ee 
१६ | वाहन चालक nn ग 
१ नाईक OS 
१८ । शिपाई nn 
१९ | चौकीदार ee 
बहा ३५ 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
PRADNYA 5800५७०५१0” 
M E S H RAM pana OU = WATER RESOURCES 

D. 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ -२०२२/प्र.क्र.१३/२२/लाक्षेवि आस्था, दि.१५/०३/२०२२ 
विवरण पत्र २ 

कार्यकारी अभियंता, सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली व त्यांचे अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग व शाखा 
कार्यालयातील नियत अस्थायी पदांना मुदतवाढ 

दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 

ae ae ति डी अस्थायी = : 
सांगली पाटबंधारे विभाग, aes 
Ea कार्यकारी अभियंता a ही. _] 
२ | उप कार्यकारी अभियंता शिश. गिशिशिशि 
३ | शाखा अभियंता 1१ 
४ | वरीष्ठ दप्तर कारकून शिकार 
५ | सहा. भांडारपाल शखाणधाशधिखिणिशिकरॉ 
६ | सहा. आरेखक a 
७ । वरीष्ठ लिपीक 1१111 
८ | लिपीक नि टंकलेखक |. a 
९ | दप्तर कारकून 1१ 
एकूण ९ 
पाटबंधारे उपविभाग आष्टा 

1 १_| उपविभागीय अभियंता 1१11 
२ | शाखा अभियंता 1४ 
३ | अनुरेखक 1१111 
४ | वरीष्ठ लिपीक 1१ 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | लिपीक नि टंकलेखक 1१1 
७ | स्थापत्य अभि.सहाय्यक 1४ 
८ | वाहन चालक 1१111 
९ | शिपाई २ 
१० | ० | चौकीदार a 
एकूण १८ 


पृष्ठ २२ पैकी (9 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
me (3. क ee ae पदे ‘ 
पाटबंधारे शाखा, आष्टा 

णि शाखाधिकारी i. 
२ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक a 
३ | दप्तर कारकून a 
४ | मोजणीदार ३ 
५ | कालवा निरिक्षक & 
६ | संदेशक ee 
७ | Brats rr, 
८ | कालवे टपाली —— ह...) 
९ | कालवे चौकीदार ३ 

एकूण १८ 

पाटबंधारे शाखा, वाळवा 

|: 2) शाखाधिकारी i. . & 4 
२ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक शिया 
३ | दप्तर कारकून २ 
४ | मोजणीदार ४ 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक a a 
७ | कालवे टपाली a 
८ | कालवे चौकीदार ३ 

एकूण २१ 

पाटबंधारे उपविभाग, सांगली 
| 9 | उपविभागीय अधिकारी Ro OO 
२ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे-२ a | 001] 
३ | वरिष्ठ लिपीक a -..______1 
४ । कनिष्ठ लिपीक/लि. नि ३ 
टंकलेखक 

५ | दप्तर कारकून 2 
६ | वाहन चालक शान 
७ । Brats २ 

एकूण ing: काकाला 


पृष्ठ २२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


पदनाम 


दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
प्रस्तावित अस्थायी पदे 


पाटबंधारे शाखा, जयसिंगपूर 


शाखाधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवे टपाली 


कालवे चौकीदार 


av] oO] -0 | -0 | A] CK] A] -0 | -0 


एकूण 


A) 
AD 


पाटबंधारे शाखा, बुधगाव 


शाखाधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवे टपाली 


कालवे चौकीदार 


एकूण 


"| (७ | -0| of] 0] A] oc] A] 0} -0 


AD 
A 


पाटबंधारे शाखा, सांगली 


शाखाधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवे टपाली 


OO} O|] O}] ©] 9८ | A] Oo} -8 


कालवे चौकीदार 


AN 


एकूण 


A) 
A 


पृष्ठ २२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
me 3३ = ene ae पदे ह 

पाटबंधारे शाखा, नृसिहवाडी 
[ea शाखाधिकारी शिका 
२ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 1 ae 
३ | दप्तर कारकून २ 
४ | मोजणीदार ४ 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक re ee 
७ | Brats [।1________________ ees 
८ | कालवे टपाली Po 
९ | कालवे चौकीदार 3 
एकूण २२ 

पाटबंधारे शाखा, भिलवडी 
i ae] शाखाधिकारी a Se 
२ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक i}, #-—__| 
३ | मोजणीदार 2 
४ | कालवा निरिक्षक & 
५ | संदेशक a, eee 
६ | कालवे टपाली |“. | 
७ । कालवे चौकीदार ३ 
एकूण १५ 

पाटबंधारे उपविभाग, मिरज 
| 9 | उपविभागीय अधिकारी |1_____________ “कॅ ».__________,1 
२ | वरिष्ठ लिपीक a | 
३ | कनिष्ठ लिपीक/लिपीक नि टंकलेखक a, 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 1081111111 
५ अनुरेखक re 
६ | दप्तर कारकून २ 
७ | वाहन चालक a 
¢ | Pras i ae 
एकूण ८ 


पृष्ठ २२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


पदनाम 


दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
प्रस्तावित अस्थायी पदे 


पाटबंधारे शाखा, मिरज 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


oc] wy] A] Oo 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवे टपाली 


कालवे चौकीदार 


AV} -0 | -0। OO] (२ | CK] A] -5 


एकूण 


AJ 
me) 


पाटबंधारे शाखा, म्हेशाळ 


शाखाधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकून 


मोजणीदार 


o~ 
ae 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवे टपाली 


“० | nl] ol] m 


कालवे चौकीदार 


Av} oO} oO] Oo] (२ | CK] A] -0 | -5 


एकूण 


A) 
AD 


पाटबंधारे 


Cc 


बंधारे शाखा, कुची 


शाखाधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकून 


oC] ww] A] -0 


मोजणीदार 


o~ 
ae 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवे टपाली 


“०0 nla] -७ 


कालवे चौकीदार 


Av] O}] O}] -0। WA] CK] A] oO} -5 


एकूण 


AD 
A 


पृष्ठ २२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


पदनाम 


दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
प्रस्तावित अस्थायी पदे 


पाटबंधारे 


T 


ट 


बंधारे शाखा, जत 


शाखाधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकून 


OC] AV} A] -O 


मोजणीदार 


o~ 
ae 


कालवा निरिक्षक 


weap 


शिपाई 


कालवे टपाली 


“०0 (२।| 6 | -८४ 


कालवे चौकीदार 


Av! Oo} -0। Oo] A] CK] A] ©] -5 


एकूण 


AD 
A 


पाटबंधारे शाखा, माडग्याळ 


शाखाधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकून 


०८ | wy] A] -0 


मोजणीदार 


o~ 
ae 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवे टपाली 


“0 | (२ | & | am 


कालवे चौकीदार 


“(५० | -0 | O}] O}] (२ | CK] A] -0 | -5 


एकूण 


A 
A 


पाटबंधारे शाखा, संख 


शाखाधिकारी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


दप्तर कारकून 


| ww] A] -0 


मोजणीदार 


o~ 
ae 


कालवा निरिक्षक 


संदेडाक 


शिपाई 


कालवे टपाली 


“0 | (२ | & | -« 


कालवे चौकीदार 


Ay] -0 | -0 | O}] WA} CC} A] -0 | -5 


एकूण 


A) 
AD 


पृष्ठ २२ पैकी 92 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


—_ दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
क्र. पदनाम 
प्रस्तावित अस्थायी पदे 
पाटबंधारे उपविभाग, इस्लामपूर 
1 १_| उपविभागीय अधिकारी Pa 
कनिष्ठ लिपीक/लिपीक नि टंकलेखक 1१111 
वाहन चालक शिका 
एकूण ३ 
पाटबंधारे शाखा, कासेगाव 

a स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 11111 
२ | मोजणीदार २ 
३ | कालवा निरिक्षक ७ 
४ | संदेशक a Sey 
५ | कालवे टपाली 111111 
६ | कालवे चौकीदार ३ 

एकूण १५ 

पाटबंधारे शाखा, इस्लामपूर 

| १_| स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 1111111 
२ | मोजणीदार २ 
३ | कालवा निरिक्षक न 
४ | संदेशक 11111 
५ | कालवे टपाली 111111 
६ | कालवे चौकीदार ३ 

एकूण 1१४ | 

पाटबंधारे शाखा, शिराळा 

i १_| शाखाधिकारी 11111 
२ । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक शिका 
३ | दप्तर कारकून २ 
४ | मोजणीदार ४ 
५ | कालवा निरिक्षक ८ 
६ | संदेशक ०२०२ 
७ | शिपाई शिका 
८ | कालवे टपाली 11111 
९ । कालवे चौकीदार ३ 

एकूण २२ 

एकूण एकंदर ३७३ 

PRADNYA SHYAM CA a Ee 
MESHRAM Date: 2022.08.18 1607517 +0890" 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २२ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/१३ /22 /लाक्षेवि आस्था, दि.१५ /03/202% 
विवरणपत्र ३ 

कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी व त्यांचे अंतर्गत 

पाटबंधारे उपविभाग व शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी पदांना मुदतवाढ 


अ.क्र पदनाम दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ प्रस्तावित अस्थायी पदे 
eee | कार्यकारी अभियंता Lee 
२ | उपकार्यकारी अभियंता ons 
३ | शाखा अभियंता ४ 
४ । विभागीय लेखापाल 111 क्षि | 
५ | प्रथम लिपीक शिकास 
६. | लघूलेखक/निम्नश्रीणीलघुलेखक | 9 | 
७ | भांडारपाल a. Se 
८ | सहा.भांडारपाल a. 
९ | आरेखक (| 1" ७ यण 
| qo | अनुरेखक a: 0 
|, बेप, | वरिष्ठ लिपीक ष्‌ 
कनिष्ठ लिपीक / लिपीक नि 

१२ | टंकलेखक 9 
१४ | संगणक ॥. र, --| 
१५ | वाहनचालक शाक 
१६ | नाईक | ----1111_'" ८. |] 
१७ | शिपाई षु 
१८ | चौकीदार ee: 

एकूण ३४ 

उपविभागीय अभियंता, पाटबंधारे उपविभाग, ओगलेवाडी 
8 डय उप विभागीय अभियंता |.-_-____ 1 ee 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ | अनुरेखक 11 क| 
४ | वरिष्ठ लिपीक (पपा: > 
कनिष्ठ लिपीक / लिपीक नि 

५ | टंकलेखक ३ 
७ । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक छु 
८ | वाहनचालक Pa 
९ शिपाई २ 
| a0 | > चौकोदार |_______ अ. ___| 

एकूण १८ 


पृष्ठ २२ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


पदनाम 


दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ प्रस्तावित अस्थायी पदे 


पाटबंधारे शाखा, येवती 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेडाक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


शिपाई 


Oo} -0 | Oo । ev} -0 । (२ | 9८ | A] -0 


एकूण 


२२ 


उपविभागीय अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन उपविभाग, कडेपूर 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा अभियंता 


अनुरेखक 


०८ । AW] A] -0 


वरिष्ठ लिपीक 


-9 || CC] -o 


कनिष्ठ लिपीक / लिपीक नि 
टंकलेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


पाटबंधारे शाखा, वांगी 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


संदेडाक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


शिपाई 


एकूण 


पृष्ठ २२ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र पदनाम दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ प्रस्तावित अस्थायी पदे 
पाटबंधारे शाखा, विटा 
[aig | दप्तर कारकुन २ 
5 मोजणीदार ही 
३ | कालवा निरीक्षक ८ 
४ | संदेशक a 
4 कालवे चौकोदार डु 
६ । कालवे टपाली a आ :____ -] 
७ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक a ae 
शिपाई |" | 2| 
एकूण २१ 
उपविभागीय अभियंता, कृष्णा कालवा उपविभाग, कराड 
La | उप विभागीय अभियंता (111 टि 
कनिष्ठ लिपीक / लिपीक नि 
4 | टंकलेखक a a 
एकूण २ 
पाटबंधारे शाखा, कराड 
La मोजणीदार २ 
२ । कालवा निरीक्षक ६ 
३ | संदेशक 1-१ 
४ | कालवे चौकोदार 3 
५ | कालवे टपाली 1१111 
६ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 1-१ 
एकूण 1१४ ee 
पाटबंधारे शाखा, शेणोली 
irae | मोजणीदार २ 
२ | कालवा निरीक्षक ६ 
3 संदेशक 1१111 
४ | कालवे चौकोदार 3 
५ | कालवे टपाली 1१111 
६ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 1१1 
क्ण ee eee 


पृष्ठ २२ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र पदनाम दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ प्रस्तावित अस्थायी पदे 
पाटबंधारे शाखा, ताकारी 

| a | मोजणीदार ४ 
२ | दप्तर कारकुन २ 
३ | कालवा निरीक्षक ८ 
y | संदेशक i ee 
4 | कालवे चौकीदार 3 
६ । कालवे टपाली 1१111 
७ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 1१111 
८ | शिपाई 1१111 

एकूण २१ 

पाटबंधारे शाखा, किर्लोस्करवाडी (रामानंदनगर) 

La | मोजणीदार २ 
२ | कालवा निरीक्षक च 
३ संदेशक i a 
४ । कालवे चौकोदार ३ 
५. | कालवे टपाली 11१ 
६ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक a Se 

एकूण 1१४ | 

पाटबंधारे शाखा, येळावी 

शि मोजणीदार ३ 
२ | कालवा निरीक्षक ८ 
३ | संदेशक a, | 
४ | कालवे चौकीदार ३ 
५ | कालवे टपाली (ene: cones 
६ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक a ब. 1 

एकूण fe one ees eed 

उपविभागीय अभियंता, टेंभू उपसा सिचन प्रकल्प व्यवस्थापन उपविभाग, तासगांव 
शि उप विभागीय अभियंता aa | 
२ | दप्तर कारकुन २ 
कनिष्ठ लिपीक / लिपीक नि 

3 | टंकलेखक [oe 
४ | वाहनचालक a ही, _| 
५ | शिपाई a की 1 

एकूण ग 


पृष्ठ २२ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


पदनाम 


दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ प्रस्तावित अस्थायी पदे 


पाटबंधारे शाखा, तासगांव 


मोजणीदार 


दप्तर कारकुन 


कालवा निरीक्षक 


०9८ | AW] AD] -0 


esp 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


शिपाई 


O}] O}] -5 | AW] O}] (२ | A] 9८ 


एकूण 


AJ 
-0 


पाटबंधारे शाखा, आटपाडी 


मोजणीदार 


दप्तर कारकुन 


कालवा निरीक्षक 


संदेडाक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


शिपाई 


OO} -0 | oO] Av] oO] AO] AD] 9८ 


एकूण 


A 
ae) 


पाटबंधारे शाखा, बुध्दीहाळ 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


दप्तर कारकुन 


०9८ । AV] AD] -0 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


Wea 


शिपाई 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


Oo] av} Of] oO] oO] DIA] 9८ 


एकूण 


एकूण एकंदर 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
P RAD NYA SH YAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
MESHRAM एव 
Date: 2022.03.15 15:07:32 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारि, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २२ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२ /प्र.क्र.१३/२२/लाक्षेवि आस्था, दि.१५/०३/२०२२. 
विवरणपत्र-४ 
कार्यकारी अभियंता, ताकारी म्हैसाळ उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग, सांगली व त्यांचे अंतर्गत पाटबंधारे 
उपविभागातील नियत अस्थायी पदांना मुदतवाढ 


अ.क्र पदनाम दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ प्रस्तावित अस्थायी पदे 

ra | कार्यकारी अभियंता a: cee 
2. | उपकार्यकारी अभियंता a ey 
३ | शाखा अभियंता 8 
g | विभागीय लेखापाल शा 
५ | प्रथम लिपीक 1 प 
६ | लघूलेखक/निम्नश्रेणी लघुलेखक i 

भांडारपाल शा 

सहा.भांडारपाल शा 
९ । आरेखक शिक्का 
| 9° | o | सहा.आरेखक Pe 
ear] वरिष्ठ लिपीक षु 
१२ | कनिष्ठ लिपीक ४ 
१३ | लिपीक नि टंकलेखक ३ 
१४ । संगणक a, ee 
१५ | वाहनचालक a 
१६ | नाईक a. a, 
१७ | शिपाई षु 
१८ । चौकीदार शा 


एकूण ३४ 


eae उपसा सिंचन व्यवस्थापन उपविभाग क्र.३ आरग 


[Pare | उप विभागीय अभियंता a 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ | अनुरेखक शा 
४ । वरिष्ठ लिपीक शा 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
लिपीक नि टंकलेखक a "“. 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
वाहनचालक शिकास 

९ | शिपाई २ 
| 9° | o | चौकीदार re: 
एकूण १८ 


पृष्ठ २२ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र पदनाम दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ प्रस्तावित अस्थायी पदे 

ताकारी उपसा सिचन व्यवस्थापन उपविभाग क्र.३ तासगाव 
| 9 | उप विभागीय अभियंता [1१ | 
2. | शाखा अभियंता ४ 
३ | अनुरेखक PM 
४ | वरिष्ठ लिपीक Po 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ । लिपीक नि टंकलेखक [1१ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक छु 
वाहनचालक [1१ 
९ | शिपाई २ 
| 9 | o | चौकीदार ee 
एकूण १८ 

ताकारी उपसा सिंचन व्यवस्थापन उपविभाग क्र.१ वांगी 
| 9 | उप विभागीय अभियंता [_ १ | 
२ | शाखा अभियंता PO 
3. | अनुरेखक Po 
४ | वरिष्ठ लिपीक PO 
4 | कनिष्ठ लिपीक [1_ १ 
६ । लिपीक नि टंकलेखक [1१ | 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
वाहनचालक Po 
९ | Bras 1१ 
| 9 | ० | चौकीदार PO 
एकूण ९ 

ताकारी उपसा सिंचन व्यवस्थापन उपविभाग क्र.२ saat 
| ae उप विभागीय अभियंता 16१] 
२  । शाखा अभियंता ४ 
३ | अनुरेखक 11१ 
४ | वरिष्ठ लिपीक [1१ | 
५ | कनिष्ठ लिपीक 2 
६ | लिपीक नि टंकलेखक [1१ | 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
वाहनचालक Po 
९ | शिपाई २ 
| १०. | o | चौकीदार [1१ ee 
एकूण १८ 
एकूण एकंदर ९७ 

PRADNYA SHYAM कय णय याभ, 
MESHRAM Date: 2022.03.15 15.0743 +0590" "प 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २२ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/१३/२२/लाक्षेवि आस्था, दि. १५/०३/२०२२ 


सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली. 
विवरणपत्र-५ 
रूपांतरीत आस्थायी आस्थापना 
दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ साठी मुदतवाढ 


कार्यरत दि. ०१/०३/२०२२ ते 
पद ३१/०८/२०२२ मध्ये नदनांक 
विभागाचे 
अ.क्र विभागाचे नाव MET या मुदतवाढीसाठी प्रस्तावित पदे/ सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
कर्मचा-यांचे संपुर्ण नांव 
| | ? 2 & 4 रद 


कार्यकारी अभियंता, सांगली पाटबंधारे विभाग,सांगली. 


| १_| पाटबंधारे उपविभाग, आष्टा 


Loa | पाटबंधारे शाखा, आष्टा चौकीदार शिळ श्री. विलास धोंडिराम खराडे 


दि.३१/१२/२०२३ 


२ | पाटबंधारे उपविभाग, सांगली. 


व्यि पाटबंधारे शाखा, सांगळी मजूर शि श्री. दत्ताराम बाबूराव शिदे दि.३१/१०/२०२२ 

३ | पाटबंधारे उपविभाग, मिरज 

i पाटबंधारे शाखा pat चौकीदार २ श्री. हणमंत दादा कदम दि.३१/०५/२०२३ 
श्री. TABS आनंदराव भोसले | दि.३१/०५/२०३२ 

२ | पाटबंधारे शाखा जत चौकीदार २ श्री. सुभाष रामू माने दि.३०/११/२०२२ 
श्री. काशिनाथ बिरु विटेकर दि.३१/०५/२०२५ 

३ | पाटबंधारे शाखा संख मजूर २ श्री.शंकर गिर्मलप्पा घाळी दि.३१/०५/२०२२ 
श्री.चन्नाप्पा गुराप्पा वत्रशोेटटी | दि.३१/०५/२०२८ 


हि पाटबंधारे उपविभाग, इस्लामपूर 


णं पाटबंधारे शाखा, इस्लामपूर चौकीदार २ श्री. बाळू रामचंद्र कांबळे दि.३१/०५/२०२५ 
श्री. जहागिर महमंद मुजावर दि.३१/०५/२०२२ 

२ | पाटबंधारे शाखा, शिराळा मजूर | १ | श्री. प्रकाह नामदेव पाटील दि.३१/१०/२०२५ 
मुकादम | १ | श्री. लक्ष्मण भाऊ पाटील दि.३१/०५/२०२२ 


एकूण सांगली पाटबंधारे विभाग,सांगळी. | १२ 


कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, ओगलेवाडी. 


शि पाटबंधारे उपविभाग, ओगलेवाडी चौकीदार दिव श्री.बाजीराव ठांकर थोरात 


दि. ३०/०४/२०२५ 


(पूर्वीचे नांव-टेंभू उपसा सिंचन 
प्रकल्प उपविभाग क्र.१, 
ओगलेवाडी) 


तारतंत्री 1 श्री.रमेश रामजी कदम 


दि. ३१/०५/२०२२ 


२ | टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प चौकीदार 7 श्री. तानाजी शामराव साळुंखे 
व्यवस्थापन उपविभाग, कडेपूर 
(पूर्वीचे नांव-टेंभू उपसा सिंचन 
प्रकल्प उपविभाग क्र.१२, 
ओगलेवाडी) 


दि. २९/०२/२०२५ 


पृष्ठ २२ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS -२०२२/(प्र.क्र.१३/२२)/लाक्षेवि (आस्था) 


दि. ०१/०३/२०२२ ते 
कार्यरत 
अ.क्र विभागाचे नाव पदनाम पद 2000000406 सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
चां मुदतवाढीसाठी प्रस्तावित पदे/ 
कर्मचा-यांचे संपुर्ण नांव 
३ | PON कालवा पाटबंधारे उपविभाग, कराड 
शो पाटबंधारे शाखा, कराड मजूर a श्री.भमाऊ गणपती कावळे दि. ३१/०५/२०२३ 
पाटबंधारे शाखा, ताकारी मजूर Poa | श्री.संजय बापू सोळवंडे दि. ३१/०५/२०२६ 
२ | पाटबंधारे शाखा, किर्लास्करवाडी मजूर _ श्री.चंद्रकांत भिमराव दि. ३०/०६/२०२४ 
गायकवाड 
टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन उपविभाग, तासगांव 
Loa | पाटबंधारे शाखा, आटपाडी मुकादम [a ead श्री.चंद्रकांत आनंदराव पाटील । दि. 39/04/2024 
एकूण टेंभू उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग, 11 
ओगलेवाडी 
कार्यकारी अभियंता, ताकारी म्हेसाळ उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग,सांगली. 
हि म्हेसाळ उपसा सिंचन व्यव. मुकादम aa श्री.एकनाथ कृष्णा जगताप दि.३१-०५-२०२३ 
उपविभाग क्र.२,बेळंकी 
२ म्हेसाळ उपसा सिचन व्यवस्थापन मजूर a श्री.नामदेव जोतिबा डिगे दि.३१-०७-२०२३ 
उपविभाग क्र.३, आरग 
३ | ताकारी उपसा सिचन व्यवस्थापन मजूर २ श्री.मार्तड नाना सातपुते दि.३१-०५-२०२३ 
उपविभाग क्र.१, वांगी श्री.उत्तम यशवंत माने दि.३१-०५-२०२६ 
स्वच्छक | १_| श्री.अरुण दिनकर रिटे दि.३१-०५-२०२५ 
४ | ताकारी उपसा सिचन व्यवस्थापन मुकादम शि श्री.राजाराम जयसिंग यादव दि.३१-०९-२०२५ 
उपविभाग क्र.३, तासगाव 
एकूण ताकारी म्हैसाळ उपसा सिंचन व्यवस्थापन | ६ 
विभाग, सांगली 
एकूण एकंदर सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगळी | २५ 
PRADNYA SHYAM टा eer oo 
MESHRAM ee 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २२ पैकी २२ 


